नाबार्ड ग्रामीण पायाभूत विकास निधी मालिका १७ 
अंतर्गत शासकीय गोदाम बांधकामांना निधी 
उपलब्ध करून देणेबाबत. (सन २०२२-२३) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२१/प्र.क्र.9५/नापु-१६ ब 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई. ४०० ०३२. 
दिनांक:- ११ ऑक्टोबर, २०२२. 


= 
gl 


शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१२/१०२४/प्र.क्र.२३२/नापु-१६-ब, दि.०२.०१.२०१३. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१३/प्र.क्र.४३७/नापु-१६ ब, दि.१७.०१.२०१५. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१५/प्र.क्र.१९० (भाग-१)/नापु-१६ ब, दि.०३.०३.२०१६. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१२/१५५७/प्र.क्र.२३२/नापु-१६-ब, दि.२०.०३.२०१७. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१३/प्र.क्र.५९७/नापु-१६ ब, दि.२१.०६.२०१७. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१७/प्र.क्र.१३८३/नापु-१६-ब, दि.०४.०७.२०१७. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१७/प्र.क्र.१३८३/नापु-१६ ब, दि.०६.११.२०१७. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.9७/नापु-१६ ब, दि.१५.०६.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.१३०/नापु-१६ ब, दि.१८.०८.२०२१. 


० 8 6 50 sewn >? | 


श्रस्तावना 

उक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.१ व २ अन्वये नाबार्ड ग्रामीण पायाभूत विकास निधी मालिका 
१७ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या गोदाम बांधकामांना निधी वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

प्रशासकीय मान्यतेसंबंधित संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.१ व २ मधीळ नमूद अटींच्या अधीन 
राहून पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे गोदाम बांधकामांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | जिल्हा | तालुका | गोदामाचे | अंदाज उपलब्ध करुन | मागणी सध्या उपलब्ध 
नाव पत्रकीय देण्यात केलेला निधी करुन द्यावयाचा 
किंमत (द) आलेला निधी । &) निधी (इ) 
(र्‌) 
| नागपूर | नागपूर | उमरेड । २,४४,१४,२६४ | २,३४,१४,४०२ | ६,५२,५७७ ६,५२,५७७ 
२. | UT । पुरंदर | मौजे दिवे | २,२५,८८,७३९ | २,२१,१३,९९८ | ३,६६,१०३ 3,686,903 
एकूण १०,१८,६८० | १०,१८,६८०/- 


(अक्षरी रुपये:- दहा लक्ष अठरा हजार सहाऱो ऐंशी फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२१/प्र.क्र.७५/नापु-१६ ब 


२. संबंधित गोदामांसाठी मंजूर केलेला निधी प्रत्यक्ष खर्ची होताच निधीच्या विनियोगाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) त्वरीत शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
नागपूर व पुणे यांनी घ्यावी. 
३. हे आदेश प्राप्त होताच सदरील तरतुद जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तात्काळ सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात यावी. 
धनादेशाने आहरीत करण्यात येऊ नये. 
४. सदर आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी दिनाक ३१ ऑक्टोबर, २०२२ अखेर 
खर्ची टाकावा. या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता 
येणार नाही. 
५. संबधित गोदाम बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशानुसारच्या छाननीअंती सुधारित 
अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक निधी वितरित होणार नाही याबाबत संबधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी 
दक्षता घ्यावी. वितरीत करण्यात आलेले अनुदान दिनाक ३१ ऑक्टोबर, २०२२ पर्यंत खर्च करण्यात 
यावे. दिनाक ३१ ऑक्टोबर, २०२२ पर्यंत निधी खर्च न झाल्यास अन्य गोदाम बांधकामास वळती 
करण्यात येईल . याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील, याची नोंद 
घ्यावी. 
६. उपरोक्त खर्च "मुख्यलेखाशिर्ष एम-४, (०१) (०३) नाबार्ड व्यतिरिक्त इतर नवीन गोदामाचे 
बांधकाम करणे (४४०८ ०४१५) (मुफसल) (कार्यक्रम) ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षांतर्गग व सन 
२०२२-२३ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
७. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ च्या भाग-१ उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ नुसार व 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार प्रशासनिक विभागास 
प्राप्त झालेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१२१५००४७८४०६ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VIKAS MOHAN RAUT 


(विकास राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. जिल्हाधिकारी, पुणे व नागपूर. 


२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, पुणे व नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२१/प्र.क्र.७५/नापु-१६ ब 


३. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
४. उप आयुक्त (पुरवठा), पुणे व नागपूर. 

५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे व नागपूर. 

६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे व नागपूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे व नागपूर. 

८. महाळलेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

९. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१०. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 

११. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सहाय्यक संचालक (संगणक) लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 

१४. उपमहाव्यवस्थापक,नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे- ४११००५. 
१५. निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


